राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम 
निरीक्षक संवर्गातील” अधिकार्‍यांना 
निरीक्षक (गट-ब) या संवर्गात पदोन्नतीनंतर 
देण्यात येणाऱ्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-१२१५/ प्र.क्र.१५६/ राउ्ु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ मार्च, २०१७. 


शासन आदेशा - 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) या संवर्गातून निरीक्षक 
(गट-ब) या संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१३-१४ च्या 
पदोन्नतीसूचीमधीळ खालील अधिकाऱ्यांना निरीक्षक (गट-ब) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असून 
सदर पदोन्नतीनंतर, त्यांची त्यांच्या नावासमोर (स्तंभ ४ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या महसूली 
विभागामध्ये (स्तंभ ५ येथे) दर्शाविण्यात आलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


कोकण महसूली विभाग:- 
अ.क्र.। अधिकाऱ्याचे नाव । पदीन्नती वाटप पदोन्नतीनंतर शरा 
समावेहानाचा | करण्यात | देण्यात येणारी 
प्रवर्ग आलेला पदस्थापना 
महसूली 
संवर्ग 
iE १_| २ ३ शिळ. कं 4 & 
| 9 | श्री. सुरेश म. सावंत खुला कोकण अंबरनाथ, ठाणे । रिक्‍त पदी 
पुणे महसूली विभाग :- 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नती । नियमानुसार | पदीन्नतीनंतर शरा 
समावेडानाचा | वाटप देण्यात येणारी 
प्रवर्ग होणारा पदस्थापना 
महसूली 
संवर्ग 
a || २ ३ 1. ४| ५ & 
ka श्री. सुनिल कि. बर्ग खुला पुणे ब-विभाग, रिक्‍त पदी 
सोलापूर 
२ श्री. राजाराम प्र. खुला पुणे भरारी पथक, रिक्‍त पदी 
शेवाळे कोल्हापूर 
३ श्री. गुलाब ल. जाधव विजा-अ पुणे मे. गडहिंग्लज । रिक्‍्तपदी 
स.सा.का., 
कोल्हापूर 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२१५/ प्र.क्र.१५६/ राउञ्यु-१, 


नाशिक महसूली विभाग :- 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नती । नियमानुसार | Walaa शरा 
समावेडानाचा | वाटप देण्यात येणारी 
प्रवर्ग होणारा पदस्थापना 
महसूली 
संवर्ग 
[eae | २ ३ 1 ४ 4 द 
i श्री. संतोष दि. चोपडेकर खुला नाशिक । ब-विभाग, नाशिक | रिक्‍त पदी 
(विमाप्र) 
Q श्री. बापुसाहेब शा. महाडिक | विजाअ नाशिक धुळे रिक्‍त पदी 
(विजा 31) 
३ | att. विलास अ. बामणे खुला नाशिक । भरारी पथक-२, | रिक्‍्तपदी 
नाशिक 
४ | श्री. वाज्या सां. मासमार अज नाशिक अ-विभाग, रिक्‍त पदी 
अहमदनगर 
4 श्री. अर्जुन बा. पवार खुला नाशिक । यावल-भुसावळ, | रिक्‍त पदी 
जळगाव 
६ । श्री. प्रकाश एम. गौडा खुला नाशिक नंदुरबार शहर, Rea पदी 
नंदुरबार 
७ | श्री.अजयव. दळवी खुला नाशिक । गणेश स.सा.का., | रिक्‍त पदी 
अहमदनगर 
८ | श्री. अन्वर ई. खतीब खुला नाशिक सी-विभाग, श्री. कस्तुरे 
नाशिक यांच्या मार्च 
२०१७ मधील 
सेवानिवृत्तीमुळे 
रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी 
९ श्री. अनुपकुमार द. देशमाने खुला नाशिक सीमा तपासणी रिक्‍त पदी 
नाका, खेडदिगर, 
नंदुरबार 
णि o श्री. अनिल सु. पवार खुला नाशिक श्रीरामपूर, रिक्‍त पदी 
अहमदनगर 
a १ | श्री. जनार्दन भ. होले खुला नाशिक संगमनेर, रिक्‍त पदी 
अहमदनगर 
१२ | ait. अविनाश ह. घरत खुला नाशिक भरारी पथक, रिक्‍त पदी 
नंदुरबार 
१३ | श्री. बापु भि. सुर्यवंशी खुला नाशिक सागर डिस्टीलरी, | रिक्त पदी 
नाशिक 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१२१५/ प्र.क्र.१५६/ राउशु-१, 


१४ | श्री. विजय भि. पवार खुला नाशिक सीमा तपासणी रिक्‍त पदी 
नाका, पळसनेर, 
धुळे 
१५ | a. घोरतळे भय्यासाहेब तु. खुला नाशिक कोपरगाव, रिक्‍त पदी 
अहमदनगर 
१६ | at. संजय दौ. परदेशी खुला नाशिक टिळकनगर रिक्‍त पदी 
इंडस्ट्रीज, लि. 
अहमदनगर 
१७ श्री. संजय कि. कोल्हे खुला नाशिक | भरारी पथक-१, | रिक्‍त पदी 
जळगाव 
१८ | श्री. अनिल वा. पाटील खुला नाशिक मे. ज्ञानेश्वर रिक्‍त पदी 
स.सा.का., 
अहमदनगर 
औरंगाबाद महसूली विभाग :- 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नती । नियमानुसार । पदौीन्नतीनंतर शरा 
PARMA | वाटप होणारा | देण्यात येणारी 
प्रवर्ग महसूली पदस्थापना 
संवर्ग 
| १_| २ ३ 1 ae 4 द 
(4 श्री. मिलिद शि. गरुड खुला औरंगाबाद भरारी पथक, रिक्‍त पदी 
उस्मानाबाद 
२ श्री. मुळे पवन आ. (भज-बो खुला औरंगाबाद भरारी पथक, रिक्‍त पदी 
नांदेड 
३ | श्री. घायवाट WHT आ. खुला औरंगाबाद | उदगीर, लातूर | रिक्‍त पदी 
४ | श्री. महम्मद आ.म. ई. खुला औरंगाबाद | बीड शहर, बीड | रिक्‍त पदी 
शेख 
५ | att. सिद्धेश्वर बा. सरकाळे खुला औरंगाबाद मे. पूर्णा रिक्‍त पदी 
स.सा.का.लि 
हिंगोली 
६ | a. संजिव ग. देवरे अजा औरंगाबाद | भरारी पथक, बीड | रिक्‍त पदी 
७ । श्री. एस. एस. बर्गे खुला औरंगाबाद | आंबेजोगाई, बीड | रिक्‍त पदी 
८ | att. एस. जी. गवस खुला औरंगाबाद भरारी पथक, रिक्‍त पदी 
परभणी 
९ श्री. आर. एस. कोतवाल खुला औरंगाबाद* | देगलूर, नांदेड | रिक्‍त पदी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२१५/ प्र.क्र.१५६/ राउञ्यु-१, 


a o | at. Uo कुरेशी खुला औरंगाबाद भरारी पथक, रिक्‍त पदी 
औरंगाबाद 
दि q श्री. ए. डी. कांबळे अजा औरंगाबाद | विभागीय भरारी | रिक्‍त पदी 
पथक, औरंगाबाद 
92. श्री. जे. एम. खिल्लारे अजा औरंगाबाद भरारी पथक, रिक्‍त पदी 
जालना 
१३ | श्री. एस. एम. बोदमवाड अज औरंगाबाद | कन्नड विभाग, | रिक्‍त पदी 
औरंगाबाद 
अमरावती महसूली विभाग :- 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नती । नियमानुसार । पदीन्नतीनंतर शरा 
समावेडानाचा | वाटप होणारा । देण्यात येणारी 
प्रवर्ग महसूली पदस्थापना 
संवर्ग 
| १_| २ ३ ae 4 द 
ca श्री. दिलीप म. बामणे खुला अमरावती वाशिम रिक्‍त पदी 
२ | at. एस. डी. खरात अजा अमरावती । यवतमाळ शहर, | रिक्‍त पदी 
यवतमाळ 
नागपूर महसूली विभाग :- 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नती । नियमानुसार | पदौन्नतीनंतर शरा 
समावेशनाचा | वाटप देण्यात येणारी 
प्रवर्ग होणारा पदस्थापना 
महसूली 
संवर्ग 
LP १_| २ ३ =a 4 & 
श्री. गजानन कृ. रक्षक खुला नागपूर वरोरा-चिमूर, Rea पदी 
चंद्रपूर 
२ श्री. रामसुभग न. सेंगर खुला नागपूर गोंदिया शहर, रिक्‍त पदी 
गोंदिया 
श्री. एस. बी. हनवते अजा नागपूर भरारी पथक-१, | रिक्‍त पदी 
नागपूर 


सदर पदोन्नती ही, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून तसेच 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित असणाऱ्या याचिका क्र. ८४५२/२००४ मध्ये होणाऱ्या 


मा. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२१५/ प्र.क्र.१५६/ राउशु-१, 


सदर अधिकाऱ्यांनी सदर पदोन्नतीचा स्वीकार करून, पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ 
रूजू व्हावे. आयुक्‍त, राउशु यांनी या अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरून तात्काळ कार्यमुक्त 
करून, पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ हजर करून घ्यावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर 
पदोन्नती न स्वीकारल्यास २०१३-१४ च्या पदोन्नतीसूचीमधून त्यांची नावे वगळण्यात येतील 
व या निवडसूचीतून पदोन्नतीचा कोणताही हक्क त्यांना राहणार नाही. 


सदर शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०३२७१७१७५४८७२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dilip J Snedmekhe 
ewe DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Section Officer, postalCode=400032, 
D | | | (2 J st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5c22eb48b36977859e2ada92f0345 
98cc0bc8511f0527da968636a6b9d9e 1 OF0, 
S h d kh serialNumber=5603a72ffdb1 ef7b928b7c0a6 
7 e aa] e 1 e 41bd1c8ef4b36aa6a8fd21a8627 1888a24f98 
03, cn=Dilip J Shedmekhe 
Date: 2017.03.27 17:20:17 +05'30' 


(दि. ज. शोडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
नागपूर. 
३. सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 
४. संबंधित जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


